वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 


योजनेतंर्गत प्राप्त अनुदानातून 


प्रशासकीय मान्यता. 


स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 


व रुग्णालय, अंबाजोगाई 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


झासन निर्णय, क्रमांक : एसटीआर-२०१९/प्र.क्र.२२९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


१) छासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 


दिनांक २६.०७.२०१७. 


३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 


दिनांक ०७.०३.२०१८. 


४) जिल्हाधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, बीड यांचे पत्र क्रमांक जिनिस /जिवायो/ २०१९- 


२०/ ६१५ / दिनांक ०८.०५.२०१९ 


५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/स्वारातीग्रशावैमवरु 


अंबेजागाई / जिवायो /२०१९-२०/४-म/ १२२७९ /, दिनांक : २७.०८.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी ,बीड यांच्या उपरोक्त दिनांक ०८.०५.२०१९ च्या अन्वये उपलब्ध निधीतून खालील 


तक्त्यात नमूद केलेली रुपये १,२४,९६,४७०/- (रुपये एक कोटी चोवीस लक्ष शहाण्णव हजार चारशे 


सत्तर फक्त ) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 


स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई या संस्थेस 


राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग । एकूण किंमत 
किंमत 

1 १_| एलईडी हेडलाईट ६ ३४५०० २०७००० 

२  । रिगीड इसोफेगोस्कोप | 9 | १६०५००० १६५००० 


यंत्र खरेदीस 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीआर -२०१९/प्र.क्र .२२९ /प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग । एकूण किंमत 
किंमत 
रै मोबाईल स्पॉटलाईट Q ९०००० १८०००० 
४ | प्युअर टोन आंडिओमीटर | 9 | २९०००० २९०००० 
& ओपीडी इन्ट्रमेन्ट सेट ०६ २५००० १५०००० 
६ ओ.टी.टेबल hae 200000 200000 
9 पे्कीनस टोनोमीटर za 220000 २२०००० 
८ | मल्टीपँरा मॉनिटर २ १४५६०० २९१२०० 
९ | 4 HAR म्यानुअल आयसीयु बेड 3 ७९६५० २३८९५० 
| qo | मॅन मॅन ड्रील फॉर क्रॅनिऑटॉमी i | २९१२०० २९१२०० 
बिह बुर होल सेट २ १४५६०० २९१२०० 
१२ | इलेक्ट्रीक क्रॅनिऑओटामी Pal २५७६०० २५७६०० 
१३ | ASSIA व्हॅस्कुलर सर्जरी सेट हेवींग ६३ | २८०००० २८०००० 
इन्ट्रुमेंटस इंक्लुडींग लुपस 
१४ | युरॉलाजी हंड इन्स्ट्रमेंट अंड असेसरीज | १ | २३०००० २३०००० 
१५ | इलेक्ट्रो सजिकल idl युनीट २ १३७७६० २७५५२० 
१६ | सेमी फळोअर बेड षु ५५००० २७५००० 
१७ । मल्टीपॅरा मॉनिटर 2 ११०००० २२०००० 
१८ | पल्स ऑक्सीमीटर 2 ५०००० १००००० 
१९ | गायनॅक एक्झामीनेडन टेबल 3 34000 १०५००० 
२० | qo एमएम 30 डिग्री टेलेस्कोप वीथ Es fal 230000 230000 
इन्स्ट्रमेंट 
२१ ।४ एमएम एचडी हायस्ट्रोस्कोप ३० डिग्री वीथ eal 230000 230000 
BS इन्स्ट्रमेंट 
२२ । सीओर इन्सुफलटर वीथ एलईडी लाईट al १४६८०० १४६८०० 
सोर्स 
२३ | इन्फुजन पम्प ३ ५०००० १५०००० 
२४ | डिफ्रोबीलेटर २ १००००० २००००० 
२५ सेंट्रीफुग (बैन्च टॉप) | ५०००० ५०००० 
२६ | इलेक्ट्रानिक बॉटल डिस्पेसर २ ५०००० १००००० 
२७ | सेमी अँटोअनालिझर ate 200000 200000 
२८ | हाय कॅपेसिटी सेंट्रीफुझ २ १००००० २००००० 
२९ | बॉटल डिस्पेसर्स २ २०००० ४०००० 
३० | पाईपल्ट डिस्पेसर्स 2 ५०००० १००००० 
३१ ।ओ.टी.लाईट [ea ५९०००० ५९०००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीआर -२०१९/प्र.क्र .२२९ /प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग । एकूण किंमत 
किंमत 

३२ ।अँडव्हान्स एचडी Guat युनीट विश २१००००० २१००००० 
33 फॅक्टर टेबळ ra ५००००० ५००००० 
२४ व्हेन्टीलेटर 2 १२००००० २४००००० 
३५ | ईसीजी मशीन ४ ९८००० ३९२००० 
३६ | मल्टीपॅरा मॉनीटर & 400000 ६००००० 

एकूण १,२४,९६,४७० 


अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंग्रत्‌ मंजूर अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 
आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेहन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु BAHU 
किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय Hath: एसटीआर -२०१९/प्र.क्र .२२९ /प्रशा-१ 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खालील लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
लेखा शिर्ष - जिल्हा वार्षिक योजना 
स्वामी रामनंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई 
एस-१ नियोजन विभाग मागणी क्रमांक-ओ ८०० 
१०१ - नियोजन / आयोग नियोजन मंडळ 
५१ - जिल्हायोजना बीड 
(49) (0४) - इतर जिल्हा योजना 
(३४५१ २५३२) 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२१०२३४४५१३ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय Path: एसटीआर -२०१९/प्र.क्र .२२९ /प्रश्ा-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b 
7b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 


M R L | H A R postalCode=400032, 
D _) street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNum 


ber=30df743755280cf26ce97ec0978 
235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 
RAO DA H A L E ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2019.09.13 14:48:46 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स aaa लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


